लघू पाटबंधारे योजनांसाठी 
आर्थिक मापदंडात सुधारणा. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र.मापदंड २०१७/(४५२/२०१७)/लपा-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १३ जुले, २०१८. 


पहावे :- १) जलसंपदा (पाटबंधारे) विभागाचे परिपत्रक MNS १०८२/४१४/॥॥॥९ दिनांक १४/०५/१९८२ 
२) जलसंपदा विभाग शासन परिपत्रक क्र.दरसूची-२२०५/(२४६/२००५)/लपा-२ 
दिनांक १३/०१/२००६ 
३) जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण १००६/(३५५/२००६)/ळपा-२ 
दिनांक १९/१२/२००७ 
8) जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.मापदंड २३०६/(३५८/२००६ )/लपा-२ दिनांक ३/१/२००८ 
५) जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.मापदंड २३०६/ (३५८/२००६)/लपा-२ 
दिनांक २३/०१/२००८. 
६) जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.मापदंड २३०७/(४८/२००७)/ळपा-२ दिनांक १३/८/२००८ 
७ जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.मापदंड २३०९/(२५५/२००९)/लपा-२ दिनांक २९/७/२००९ 
८) सार्वजनिक बांधकाम विभाग झासन शुद्धीपत्रक क्र.दरसूची-६२९/तां/दरसूची २००९-१०/ 
२०१० दिनांक २८/०१/२०१० 
९) जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.मापदंड २३१०/(३८/१०)/लपा-२ दिनांक १५/९/२०१० 
१० जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.मापदंड २३१०/(१५१/२०१०)/लपा-२ दिनांक ३०/४/२०११ 
११) जलसंपदा विभाग झासन निर्णय क्र.मापदंड २२१४/(२६३/२०१४)/भाग२-२/२०१४/लपा-२ 
दिनांक १९/०७/२०१६ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील लघु पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी सध्या सन २०१३-१४ चे दरसूचीवर आधारित संदर्भ क्र.११ नुसार 
निर्गमित केलेले मापदंड दि.१९/०७/२०१६ पासून प्रचलित आहेत. यानंतर सामायिक दरसूचीतील 
वाढ,भूसंपादन, सिमेंट, लोखंडाच्या दरामध्ये वाढ, स्वामित्व शुल्कात वाढ व इतर कारणांमुळे लघु पाटबंधारे 
योजनांच्या बांधकामाच्या वाढलेल्या खर्चामुळे योजना मापदंडात बसू Bed नाहीत. तसेच आदर्श/सुयोग्य 
ठिकाणी (ideal Sites) PH पूर्ण झाल्याने आता सद्य:स्थितीत ल.पा. प्रकल्पांसाठी प्रामुख्याने अडचणीची प्रकल्प 
स्थळे (Difficult Dam Sites) शिल्लक आहेत. त्यामुळे प्रचलित मापदंडात सुधारणा करणे शासनाचे विचाराधीन 
होते. त्याअनुषंगाने पाटबंधारे विभाग , शासन निर्णय क्र. एमएनएस १०८३/ (३७५/८६) लपा-२, दिनांक ९ एप्रिल, 
१९८७ अन्वये नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या दिनांक १३/०६/२०१८ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीत चर्चा होऊन 


शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः मापदंड २०१७/(४५२/२०१७/लपा-२ 


शासन निर्णय :- 


लघु पाटबंधारे योजनांसाठी प्रचलित असलेल्या आर्थिक मापदंडात सुधारणा करुन विवरण पत्र- “अ 


प्रमाणे नवीन आर्थिक मापदंड शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून पुढील आदेझापर्यंत लागू राहतील. तसेच सदर 


मापदंड खालील अटींच्या अधीन लागू राहतील. 


१) 


कालवे व विमोचक प्रस्तावित नसलेल्या साठवण लघु पाटबंधारे तलावांना त्या-त्या वर्गवारीच्या त्या-त्या 
क्षेत्रातील लघु पाटबंधारे तलावांसाठी विहीत केलेल्या मापदंडाच्या ८०% मापदंड अनुज्ञेय राहतील. 
तसेच कालवे प्रस्तावित नसलेल्या परंतु विमोचक प्रस्तावित केलेल्या साठवण लघु पाटबंधारे तलावांच्या 
योजनांना त्या-त्या वर्गवारीच्या त्या-त्या क्षेत्रातील विहीत केलेल्या मापदंडाच्या ९०% मापदंड अनुज्ञेय 
राहतील. विमोचक असलेल्या साठवण लघु पाटबंधारे तलावांचे किमान ५०% सिंचन क्षेत्र त्यांच्या 
पाणलोट क्षेत्रातील तलावांच्या परिसरातील असावे. 

संदर्भ क्र.५ च्या अनुषंगाने खारपाण पट्ट्यातील योजनांकरिताचे मापदंड सर्वसाधारण क्षेत्रातील 
मापदंडाच्या ३ पट (३०० % वाढ) राहतील. 

विशेष कृती आराखडयातील गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त क्षेत्राकरिता मापदंडात २०% व चंद्रपुर, 
यवतमाळ,गोंदिया,भंडारा व नांदेड या जिल्ह्यांतील अंशत: गावांकरिता मापदंडात १०% वाढ अनुज्ञेय 
राहील. 

अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील लघु पाटबंधारे तलावांच्या योजनांसाठी अंतर्गत आर्थिक परतावा दर १०% पेक्षा 
जास्त आणि इतर लघु पाटबंधारे योजनांसाठी हा दर १२% पेक्षा जास्त असणे आवश्‍यक आहे. तथापि 
पाझर तलाव व गावतळी रोजगार हमी योजना व्यतिरिक्त या योजनांना आर्थिक परतावा दर विचारात 
घ्यावयाची आवश्‍यकता नाही. 

अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील योजनांना तसेच पाझर तलाव व गावतळी रोजगार हमी योजना व्यतिरिक्त या 
योजनांना लाभव्यय प्रमाण विचारात घ्यावयाची आवश्‍यकता नाही. तथापि इतर सर्व योजनांना “एका पेक्षा 
अधिक” लाभव्यय प्रमाण असणे आवश्‍यक आहे. 

सन २०१६-१७ च्या व त्यानंतरच्या दरसूचीवर आधारित अंदाजपत्रकासाठीच हे सुधारित मापदंड लागू 
होतील. ज्यांची अंदाजपत्रके सन २०१६-१७ च्या अगोदर असलेल्या दरसूचीवर आधारित असतील, 
त्यांना हे सुधारित मापदंड लागू होणार नाहीत. 

नविन लघु पाटबंधारे योजनांचे नियोजन करित असतांना जलसंपदा (पाटबंधारे) विभागाचे परिपत्रक 
MNS 9022/898/MIN, दिनांक १४/०५/१९८२, मधील तरतुदींनुसार जलमग्न होणाऱ्या क्षेत्राचे प्रमाण 


पृष्ठ २० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मापदंड २०१७/(४५२/२०१७/लपा-२ 


हे सिंचित क्षेत्राच्या २५% पेक्षा जास्त नसावे याची दक्षता घेणे आवश्‍यक आहे. परंतु काही अपवादात्मक 
परिस्थितीत जलमम्न क्षेत्रातील जमीन ही सिंचित क्षेत्राच्या २५% पेक्षा जास्त असल्यास व सदर जलमग्न 
होणाऱ्या क्षेत्रातील जमीन पडीक (not culturable) जमीन असल्यास, Bart वेळी संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांच्याकडून पडीक (not culturable) जमीनीबाबतचे प्रमाणपत्र घेवून प्रशासकीय मान्यता देण्यास सक्षम 
असलेल्या प्राधिकरणाची मान्यता घेण्यात यावी. 

८) डोंगरी क्षेत्राचे आणि अवर्षण प्रवण क्षेत्राचे मापदंड हे शासनाने आदेशा निर्गमित करून जे क्षेत्र डोंगरी क्षेत्र, 
अवर्षण प्रवण क्षेत्र म्हणून जाहीर केले आहे, अज्याच क्षेत्रातील प्रकल्पांना लागू राहतील. 

९) हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५५/का.१४३४, दिनांक ०८/०५/२०१८ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५४/व्यय-१२, दिनांक 
३०/०६/२०१८ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१०) सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७१३१५४४४६४०२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


डवा कन Milind 
सहपत्र *- १) विवरणपत्र aT ‘ei डि 59c06a8d34F3d2dda350efea, 
२) परिशिष्ट “१” व “२” Anand Wani दगड डा” 
(मि.आ. वाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत अग्रनेषित:- 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 
३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. सर्व सन्माननिय विधानसभा / विधान परिषद व संसद सदस्य. 
५. मा.मंत्री( जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 
६. मा.मंत्री( जलसंधारण) यांचे खाजगी सचिव. 
७. मा.राज्यमंत्री( जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 
८. मा.राज्यमंत्री (जलसंधारण) यांचे खाजगी सचिव. 
९. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. महालेखापाल महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर. 
११. महालेखापाल महाराष्ट्र राज्य ( लेखापरिक्षा) मुंबई/ नागपूर. 
पृष्ठ २० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मापदंड २०१७/(४५२/२०१७/लपा-२ 


१२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. अपर मुख्य सचिव ( नियोजन) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. प्रधान सचिव महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 
१५. प्रधान सचिव (जलसंपदा) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. सचिव, (व्यय) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. सचिव, महसूल व वन विभाग, मुंबई. 

१८. सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. सचिव, जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. सचिव (लाक्षेवि) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

२२. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

२३. सर्व कार्यकारी संचालक/मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
२४. लपा कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २० पैकी ४ 


विवरणपत्र - अ 
शासन निर्णय क्र.मापदंड २०१७/(४५२/२०१७)/लपा-२, दिनांक :- १३ जुलै, २०१८ चे सहपत्र 


डोंगरी क्षेत्रासाठी (परिशिष्ट-| अवर्षण प्रवण क्षेत्रासाठी 
सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी 
१ प्रमाणे) (परिशिष्ट -२ प्रमाणे) 
अ.क्र ल्घु पाटबंधारे योजनांचा प्रकार / विहित क्षेत्र प्रचलित सुधारित प्रचलित सुधारित प्रचलित सुधारित 
मापदंड मापदंड मापदंड मापदंड मापदंड मापदंड 
रू/स.घ.मी. | रू/स.घ.मी. | रू/स.घ.मी. | रू/स.घ.मी. | रू/स.घ.मी. | रू/स.घ.मी. 
| a | 2 3 Lee | 4 & za ८ 
pete] लघु पाटबंधारे तलाव (सिंचन क्षमता 249-2000 हेक्‍टर) 
१) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ,नागपूर ९५७९० १२२१३२ ११२२०२ १४३०५८ ९५७९० १२२१३२ 
२) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद १०२९६० १३१२७४ १२१४४२ १५४८३९ १०३६८० १३२१९२ 
३) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव ७४७४८ ९५३०४ ११०२२२ १४०५३३ ९४१०० ११९९७८ 
४) अ) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ,पुणे ५८१८८ ७४१९० ८५८०२ १०९३९८ ७३२५२ ९३३९६ 
बो २००० मी.मी. पेक्षा जास्त पाऊसाचा प्रदेश ८५८०२ १०९३९८ | = | | - | | = | | = | 
५) कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ १३८६०४ १७६७२० | = | | - | | | | = | 
६) उपसा सिंचन योजना ( आदिवासी भागातील योजना) प्रती हेक्‍टर २०८३२० २६५६०८ | = | | = | = | | = | 
pou | । | oy पाटबंधारे तलाव (सिंचन क्षमता १०१- २५० हेक्‍टर) 
१) विदर्भ २६७८२ ६१६४७ १४८५०४ १८९३४३ १२६७८२ १६१६४७ 
२) मराठवाडा १२६९६ ४३६८७ १३२००४ १६८३०५ ११२६९६ १४३६८७ 
३) 3) उर्वरित महाराष्ट्र ००७१० २८४०५ १४८५०४ १८९३४३ १२६७८२ १६१६४७ 
ब) २००० मी.मी. पेक्षा जास्त पाऊसाचा प्रदेश ४८५०४ ८९३४३ | = | | - | | - | | = | 
४) कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ ५५९२९ ९८८०९ [__--___| | - | | = | | = | 
| om | ॥ |लघु पाटबंधारे तलाव (सिंचन क्षमता 0-900 हेक्‍टर) 
१) विदर्भ ५२८३८ ९४८६८ १५२८३८ १९४८६८ १५२८३८ १९४८६८ 
२) मराठवाडा ३५८५६ ७३२१६ १३५८५६ १७३२१६ १३५८५६ १७३२१६ 
३) उर्वरित महाराष्ट्र ४०६७८ ७९३६४ १५२८३८ १९४८६८ १५२८३८ १९४८६८ 
४) कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ ७८३११ २२७३४७ 
Vv ।कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे (साठवण क्षमता ६०० सघमी पेक्षा जास्त) 
१ विदर्भ ५७५९७ ८१७८८ ५७५९७ ८१७८८ ५७५९७ ८१७८८ 
| |रोमराठवाडा ggg | ८१७८८ | ५७4९७ |. ८१७८८ | ५७५९७ | ८१७८८ 
| ॥उर्वरितमहारष्ट्र ste | ५२७६२ | ४३५१८ | ६१७९६ | ४३५१८ | ६१७९६ 
४) कोंकण प्रदेश ४४७९९ ६३६१५ [__--__| } - | } = | | = | 
४ |।कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे (साठवण क्षमता 300 सघमी-६०० सघमी) 
१ विदर्भ ६८६०० ९७४११ ६८६०० ९७४११ ६८६०० ९७४११ 
२) मराठवाडा ६८६०० ९७४११ ६८६०० ९७४११ ६८६०० ९७४११ 
३) उर्वरित महाराष्ट्र ४४००४ ६२४८६ ५१८३१ ७३६०० ५१८३१ ७३६०० 
४) कोंकण प्रदेश ५३३५७ ७५७६७ शिया चिया Le ee Sl] |= | 
४ ।कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे (साठवण क्षमता 149 सघमी-२९९ सघमी) 
१) विदर्भ ९५२६२ ३५२७२ ९८२६२ ३५२७२ ९८२६२ ३५२७२ 
२) मराठवाडा ९५२६२ ३५२७२ ९५२६२ ३५२७२ ९५२६२ ३५२७२ 
३) उर्वरित महाराष्ट्र ५६२३२ ०३४६७ ७१९७६ ३२४३६ ७१९७६ ३२४३६ 
४) कोंकण प्रदेश ७४०९४ ३६३३३ | eer | शिळा शि |. कत 
४ ।कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे (साठवण क्षमता १५० सघमी पेक्षा कमी) 
१ विदर्भ १०२८९७ ४६११४ १०२८९७ ४६११४ १०२८९७ ४६११४ 
२) मराठवाडा १०२८९७ ४६११४ १०२८९७ ४६११४ १०२८९७ ४६११४ 
३) उर्वरित महाराष्ट्र ६०१४१ १०६५९ ७७७४४ ४३०४८ ७७७४४ ४३०४८ 
४) कोंकण प्रदेश ८००३१ ४७२५७ झिया eae eee [se | 
४॥ ।पाझर तलाव व गावतळी रोजगार हमी योजना व्यतिरिक्त 
१ विदर्भ १०५५०९ ७५१४५ eae शिळा डिड शिळा 
२) मराठवाडा ७९७१८ ३२३३२ शि Ea शिळा a eer — | 
3) उर्वरित महाराष्ट्र ७९७१८ ३२३३२ शि शिया eer शिळा 
४)कोंकण प्रदेश ८२०६४ ३६२२६ शिळ च्य Ea his ee | डळ 
x ।वळवणीचे बंधारे 
१) विदर्भ १५२३३७ काया ााा्यााकाााराच्या 
२) मराठवाडा ११५०९८ ४६७५० | Pm 1. zea | पट शिळा 
३) उर्वरित महाराष्ट्र ११५०९८ ४६७५० डि हळ = eee 1) ic == | 
४)कोंकण Wea ९४७८८ २०८५५ Pees ee | LS ee? | [a ee | 


पृष्ठ २० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्र.मापदंड २०१७/(४५२/२०१७)/लपा-२, दिनांक १३ जुले, २०१८ चे सहपत्र 


परिशिष्ट-१ 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.डोंविका-२००९/प्र.क्र.६/का.१४८३, दि.१८ जानेवारी,२०१०; 
नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.डोंविका-२००९/प्र.क्र.६/का.१४८३, दि.३१ जुले,२०१२; 

नियोजन विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.डोंविका-२०१३/प्र.क्र.२५/का.१४८३, दि.२६ डिसेंबर, २०१४; 
नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.डोंविका-२०१५/प्र.क्र.३५/का.१४८३, दि.३१ जुले,२०१५; 

नियोजन विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.डोंविका-२०१७/प्र.क्र.२१/का.१४८३ दि.२० जुले, २०१७; 
नियोजन विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.डोंविका-२००९/प्र.क्र.ई६/का.१४८३ दि.३१ जानेवारी, २०१८ व 
नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.डोंविका-२०१५/प्र.क्र.४२/का.१४८१-अ दि.१५ जून २०१८ 


राज्यातील डोंगरी विभागाचे क्षेत्र दर्शविणारे विवरणपत्र 


अ.क्र जिल्हा डोंगरी तालुका पूर्णगट उपगट 
i "| २ ३ 1 ae ५ 
7 पालघर १) मोखाडा पूर्णगट (१) 
२) जव्हार पूर्णगट (२) 
३) वाडा पूर्णगट (३) 
४) वसई उपगट (१) 
4) विक्रमगड उपगट (२) 
एकूण ३ २ 
२ ठाणे ६) शाहापूर पूर्णगट (४) 
७) मुरबाड पूर्णगट (५) 
८) भिवंडी उपगट (३) 
एकूण २ 1 ae 
३ रायगड ९) तळा पूर्णगट (६) 
१०) खालापूर पूर्णगट (७) 
११) महाड पूर्णगट (८) 
१२) पोलादपूर पूर्णगट (९) 
१३) रोहा पूर्णगट (१०) 
१४) सुधागड पूर्णगट (११) 
१५) म्हसाळा पूर्णगट (१२) 
१६) पेण पूर्णगट (१३) 
१७ मुरुड पूर्णगट (१४) 
१८) कर्जत पूर्णगट (१५) 
१९) माणगांव पूर्णगट (१६) 
२०) पनवेल उपगट (४) 
एकूण ee q See 
४ रत्नागिरी २१) संगमेश्वर पूर्णगट (१७) 
२२) चिपळूण पूर्णगट (१८) 


पृष्ठ २० पैकी ६ 


अ.क्र जिल्हा गरी तालुका पूर्णगट उपगट 
a २ ३ ae. 4 
23) लांजा पूर्णगट (१९) 
२४) खेड पूर्णगट (२०) 
२५) राजापूर पूर्णगट (२१) 
२६) मंडणगड उपगट (५) 
एकूण षु = ae 
षु सिंधुदूर्ग २७) कुडाळ पूर्णगट (२२) 
२८) कणकवली पूर्णगट (२३) 
२९) वैभववाडी पूर्णगट (२४) 
३० सावंतवाडी पूर्णगट (२५) 
३१) देवगड पूर्णगट (२६) 
३२) दोडामार्ग पूर्णगट (२७) 
३३) मालवण उपगट (६) 
एकूण ६ a. आ 
६ नाशिक ३४) सुरगणा पूर्णगट (२८) 
३५) कळवण पूर्णगट (२९) 
३६) पेठ पूर्णगट (३०) 
३७) इगतपुरी पूर्णगट (३१) 
३८) बागलाण पूर्णगट (३२) 
३९) सिन्नर पूर्णगट (३३) 
४०) नाशिक पूर्णगट (३४) 
४१) दिंडोरी पूर्णगट (३५) 
४२) त्र्यंबकेश्वर पूर्णगट (३६) 
४३) देवळा उपगट (७) 
एकूण ९ 1 ae 
9 धुळे ४४) शिरपूर पूर्णगट (३७) 
४५) साक्री पूर्णगट (३८) 
एकूण २ po 
८ नंदूरबार ४६) अक्राणी पूर्णगट (३९) 
४७) अक्कलकुवा पूर्णगट (४०) 
४८) नवापूर पूर्णगट (४१) 
४९) तळोदा उपगट (८) 
५० शहादा उपगट (९) 
एकूण ३ २ 
९ जळगाव ५१) यावल उपगट (१०) 
५२) रावेर उपगट (११) 
५३) चोपडा उपगट (१२) 
५४) एदलाबाद उपगट (93) 
एकूण a a, ४ 


पृष्ठ २० पैकी ७ 


अ.क्र जिल्हा गरी तालुका पूर्णगट उपगट 
1 १_| २ ३ ae 4 
7 ० अहमदनगर ५५) अकोले पूर्णगट (४२) 
५६) संगमनेर पूर्णगट (४३) 
५७) अहमदनगर उपगट (१४) 
५८) पारनेर उपगट (१५) 
५९) पाथर्डी उपगट (१६) 
एकूण २ ३ 
; q पुणे ६०) खेड पूर्णगट (४४) 
६१) आंबेगाव पूर्णगट (४५) 
६२) मुळशी पूर्णगट (४६) 
६२३) भोर पूर्णगट (४७) 
६४) मावळ पूर्णगट (४८) 
६५) पुरंदर (सासवड) पूर्णगट (४९) 
६६) वेल्हे पूर्णगट (५०) 
६७ जुन्नर पूर्णगट (५१) 
६८) हवेली पूर्णगट (५२) 
एकूण ९ po 
१२ सांगली ६९) शिराळा पूर्णगट (५३) 
७०) खानापूर उपगट (१७) 
७१) कडेगांव उपगट (१८) 
एकूण | _7 eee २ 
१३ सातारा ७२) जावळी पूर्णगट (५४) 
७३) महाबळेश्वर पूर्णगट (५५) 
७४ पाटण पूर्णगट (५६) 
७५) सातारा पूर्णगट (५७) 
७६) वाई पूर्णगट (५८) 
७७) कोरेगांव पूर्णगट (५९) 
७८) खटाव पूर्णगट (६०) 
७९) खंडाळा पूर्णगट (६१) 
८० माण उपगट (१९) 
८१) फलटण उपगट (२०) 
८२) कराड उपगट (२१) 
एकूण ८ ३ 
१४ कोल्हापूर ८३) शाहूवाडी पूर्णगट (६२) 
८४) गगनबावडा पूर्णगट (६३) 
८५) राधानगरी पूर्णगट (६४) 
८६) भुदरगड पूर्णगट (६५) 
८७) पन्हाळा पूर्णगट (६६) 
८८)करवीर पूर्णगट (६७) 


पृष्ठ २० पैकी ८ 


अ.क्र जिल्हा गरी तालुका पूर्णगट उपगट 
a २ ३ [ee 4 
८९) कागल पूर्णगट (६८) 
९०) चंदगड पूर्णगट (६९) 
९१) आजरा पूर्णगट (७०) 
९२) गडहिंग्लज पूर्णगट (७१) 
एकूण a as ० oe आहे 
१५ औरंगाबाद ९३) सोयगांव पूर्णगट (७२) 
९४) सिल्लोड उपगट (२२) 
९५) खुलताबाद उपगट (२३) 
९६) कन्नड उपगट (२४) 
९७) फुलंब्री उपगट (२५) 
एकूण a > | 8 
१६ बीड ९८) आष्टी उपगट (२६) 
९९) पाटोदा उपगट (२७) 
१००) परळी उपगट (२८) 
१०१) केज उपगट (२९) 
१०२) बीड उपगट (३०) 
१०३) आंबेजोगाई उपगट (३१) 
१०४) धारूर उपगट (३२) 
एकूण i ae 9 
१७ हिगोली १०५) हिगोली उपगट (३३) 
१०६) कळमनुरी उपगट (३४) 
एकूण po २ 
१८ नांदेड १०७) किनवट पूर्णगट (७३) 
१०८) माहूर पूर्णगट (७४) 
एकूण २ a 
१९ बुलढाणा १०९) खामगांव उपगट (३५) 
एकूण po 1 eee 
२० अकोला ११०) पातूर उपगट (३६) 
एकूण feed | = a= =] 
२१ अमरावती १११) चिखलदरा पूर्णगट (७५) 
११२) धारणी पूर्णगट (७६) 
एकूण २ शिळ अना 
२२ यवतमाळ ११३) पुसद उपगट (३७) 
११४) उमरखेड उपगट (३८) 
एकूण po २ 
एकूण २२ जिल्हे ७६ ३८ 


पृष्ठ २० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्र.मापदंड २०१७/(४५२/२०१७)/लपा-२, दिनांक १३ जुले, २०१८ चे सहपत्र 


राज्यातील डोंगरी विभागाचे क्षेत्र 
तालुकावार यादीतील उपगट म्हणुन घोषीत केलेल्या तालुक्‍यातील गावांची यादी दर्शविणारे विवरणपत्र. 


उपगट तालुका 


उपगट तालुक्यातील गावांची नावे 


३ 


1४ 


१) वसई 


१)चांदीप २) तिपलीया 3) rages ४) पानसा 

4) उसगांवडञा ६) परोळ ७) शिरवली ८) जळकीया 

९) सायवन १०) घाटेघर ११) भावखल १२) पेल्हार 
१३) माजिवळी १४) देपिवली 94) करझोण 

१६) खानिवंडे १७ भिन्नार १८) खोळसट १९) खैरपाडा 
20) सुंदरा २१ बुडाल २२) तिल्हेर २३) सावट 

२४) गुरतारी २५) बिलाळलपाडा २६) गया २७ दडविरा 
२८) सातीवली २९) खर्डी ३० दैडा ३१) डोलीव 

३२) बामन ३३) काजू ३४) कोल्ही 34) कोळा 

३६) चिंचोटी ३७ होबाऊन 


2) विक्रमगड 


१) विक्रमगड २) यशवंतनगर 3) सूकसाळे ४) SS ५) माण 
६) खांड ७ संगमनगर ८) सजन ९) मोहो बुद्रुक १०) मोहो 
खुर्द ११ उटावळी १२) वसूरी १३) झडपोली १४) शिळ १५) 
आलोंडा १६) भानपूर १७) चिंचघर 

१८) चाबके तळावळी १९) आपटी बुद्रुक २०) Hest २१) 
QS २२) हातणे २३) खांडेघर २४) बांधण 24) उपराळे 
२६) माले २७ आपटी खुर्द २८) कशिवली २९) कावळे ३०) 
पोटखळ ३१) BUST 32) बास्ते 33) खोस्ते 

३४ रामपूर ३५) सातकोर ३8) डोल्हारी खुर्द ३७) सवादे 
३८) टेटवाली ३९) गडदे ४०) नागझरी ४१) साखरे ४२) 
हनुमंतपाडा ४३) अंधारी ४४) टेंभोली ४५) पोचाडे ४६) 
वाकी ४७) जांभा ४८) मलवाडा ४९) दादडे 

५०) आनंदपूर ५१) डोल्हारी बुद्रुक ५२) सारशी ५३) 
खडकी ५४) देवपूर ५५) चंद्रनगर ५६) तलवाडा ५७ कासा 
बुद्रुक ५८) कवडास ५९) ASS ६०) आंबेघर तर्फे धरमपूर 
६१ HS ६२) तलावली ६३) धामणी ६४) सावा (बुडीत 
गाव) ६५) माडाचा पाडा ६६) वरणवाडी ६७ मेढी ६८) कुंज 
६९) शोवते Wo) आंबेघर तर्फे बाळापूर 

७१) वेहेलपाडा ७२) केगवा ७३) बाळापूर ७४) सावराई ७५) 
विठ्ठलनगर ७६) खुदेड ७७) आंबिवली ७८) इंदगाव ७९) 
सावरोली Lo) म्हसरोली ८१) वडपोली 


पृष्ठ २० पैकी १० 


जिल्हा 


उपगट तालुका 


उपगट तालुक्यातील गावांची नावे 


३ 


ls se ee Cd 


३) भिवंडी 


१)गणेशपुरी 2) वडवली 3) उसगांव ४) घोडगांव 

५) आंबीपाडा §) घोटाडे ७ मोहिली ८) बाबचा 

९) माळादियोर १०) देपोली ११) उसपाडी पाडा 

१२) आंबराईपाडा १३) ध्यार १४) खडकी खुर्द 

१५) पिंपळवेल १६) खडकी बुद्रुक १७ भाउपोळ 

१८) गुहापाडा १९) कुहा २०) आंबापाडा २१ देपपाडा 
२२) माजरपाडा २३) धामणे २४) वरणापाडा 

२५) पेंडरीपाडा २६) नवावाडा २७ थाऊरपाडा 

२८) धुलईपाडा २९) पायगांव ३०) पाया ३१) खर्डीपाडा 
३२) पैरुनपाडा ३३) भावाडीपाडा ३४) खारबांव ३५) गाणे 
३६) लाखिवली ३७) चिंबीपाडा ३८) गौरीपाडा 

३९) डोकरनापाडा ४०) अलकोअरी 


रायगड 


४ पनवेल 


१माणिकघर २) थीडसावना ३) सावना ४) बामणोरी 

4) जामदेवी ६) देवलोळी ७ छावना ८) कालवेली 

९) सारसाई १०) आपटा ११) कासप १२) कारडा 

१३) देवटी १४) गुलसुंडा १५) अकुब्रडी १६) थुराडाव 

७) ade १८) कोष्टी १९) दापोवली 20) देवतुली 
२१) सावला २२) करनाडा २३) कला २४ बंडाना 
२५) कारल २६) दुलघट २७) कातरभाट २८) दिघारी 
२९) हातवंडी 


रत्नागिरी 


५) मंडणगड 


१)आंबवणे बुद्रुक २) किंजळघर 3) पेवे ४) पणदेरी 

५) पडवे ६) Sarat ७) वेरळ तर्फे वैश्वी ८) तेर्डी 

९) लोकरण १०) FATS ११ अडखळनंव १२) कुंभार्ली 
१३) गोवळे १४) पन्हळी खुर्द १५) बुरी १६) टाकवली 
१७) टांगर १८) सुर्ली १) आडरवल २०) वेश्वी २१) पाट 
२२) SATS २३) सोवेली तर्फे वेश्वी २४ कुडूकखुर्द 

२५) शिरगांव २8६) धुत्रोळी २७ सडे २८) तळेघर 

२९) टाकेड ३०) पाचरळ ३१) धामणी ३२) बोरखत 

३३) गोटे ३४) भामधर ३५) सावरी ३६) निगडी 


सिंधुदूर्ग 


६) मालवण 


१)कुळोस २) असरुंडी ३) भवानी ४ वंजकर 

५) टाटारभाव ६) भाटपावणी (9 मिरवडे ८) राटीवडे 
९) आजगणी १०) ब्राम्हण ११) हिवाळे 92) आवलीचे 
१३) खोटले १४) हेडूल १५) वायनगावडे १६) वायरन 
१७) पोईप १८) नेसुरे १९) वाडेच्या पाट २०) नवापाट 
२१) गोळवण २२) डिकवळ 23) चापेखोल २४ कुमामे 
२५) TERT २8) तिरावडे २७ पारस २८) हेडूल 


पृष्ठ २० पैकी ११ 


जिल्हा 


उपगट तालुका 


उपगट तालुक्यातील गावांची नावे 


२ 


३ 


1४ 


नाशिक विभाग 


नाशिक 


७ देवळा 


१)देवळा 2) मटाणे 3) वरवंडी ४) वाजगांव ५) खर्डे ६) वार्षी 
७) हनुमंतपाडा ८) कनकापूर ९) काचणें १०) शेरी ११) 
वडाळे १२) रामेश्वर १३) गुंजाळनगर १४) कापशी १५) 
भावडे १६) सुभाषनगर १७) भिलवाड १८) वाखारी 
१९) भऊर २०) विठेवाडी २१) खामखेडा २२) सावकी २३) 
दहिवड २४) रामनगर २५) पिंपळगांव २६) 
खडकतळे २७) खुंटेवाडी २८) श्रीरामपूर २९) विजयनगर 
30) लोहोणेर ३१) माळवाडी ३२) सटवाईवाडी 33) 
फुळेमाळवाडी ३४) मेशी ३५) डोंगरगांव ३६) 
महालपाटणे 39) देवपूरपाडे ३८) निंबोळा ३९) वासोळ ४०) 
फुलेनगर ४१) खालप 


नंदूरबार 


८) तळ 


१)सोजूरवाडा २) माळखुर्द 3) चोगांव खुर्द ४ लाकूड 
शेट ५) खर्डी खुर्द ६ काठोर ७ बंधारा ८) खडी बुद्रुक 
९) जुवाणी १०) लाखापूर 99) माळ १२) मोरामाळ 

१३) आंबा गव्हाण १४) सीतपावळी १५) बामनी 

१६) मलुवा १७) राजापूर 


९) शाहादा 


१)काकरद खुर्द २ कनकरदे बुद्रुक ३) कोंढावळ 
४) चांदसेली 4) PRS ६) वरुड बुद्रुक ७) मळगांव 
८) भुलाना ९) दरा १०) राणीपूर ११) आकसपूर 
१२) मनमोड्या १३) नागझरी १४) लंगडी भवसनी 
१५) शहाना १६) खापरखेडे १७) आमणपूर खुर्द 
१८) टरबा १९) नायगाव २०) सिसुरा २१) पेटा 
२२) फोफराळे २३) चांदपूर २४) गुदा २५) इकरास 
२६) काटघर २७ पिरपूर 


Qa fe क lL 


जळगांव 


१०) यावल 


१)मनुबाई देवस्थान २) लंगड्या आंबा ३) गटु-या 
४) जामन्या 4) उसमळी ६) हरीपूरा ७ नागदेवी 
८) वाघझीर ९) आसरा बारी 


११) रावेर 


१तिड्या २) अंधारमळी ३) मोहमेडी ४) चिंचाटी 

५) निमड्या ६) गारखेडा ७ मोहमोडली सून ८) पिंपट 
कुंड ९) पाल १०) मोरव्हाल ११) जिन्ती १२) गारखेडी 
१३) सहस्नलिंग १४ लालमाती 


१२) चोपडा 


१मराठा २) सत्रासेन 3) खांडरा ४ भोरचिडा ५) उमरटी 
६) गोयापाडा (७ कृष्णापूर ८) खा-यापाडा ९) विजापुर 
qo) मुढ्यावतार ११) शोतपाणी १२) बोरअनंती 

१३) मालापूर १४) विष्णापूर १५) बोरमळी १६) कर्जाणा 
१७ TTT १८) देव्हारी 


पृष्ठ २० पैकी १२ 


जिल्हा 


उपगट तालुका 


उपगट तालुक्यातील गावांची नावे 


३ 


fos tw eC 


93) एदलाबाद 


१)दुई 2) सुकली 3) सोमणगाव ४) डोलरखेडा 
५) नोंदवेळ ६) वायल ७) चारठाणे ८) देवी मंदीर 
९) मारझिरा १०) जोधन खेडा ११) लालगोडा 

१२) हुलखेडा 


अहमदनगर 


१४) अहमदनगर 


१)आगडगांव २) देवगांव ३) रतडगांव ४) बारदरी 

५) मेहकरी ६) माळेवाडी ७ माथणी ८) रांजणी 

९) खांडके १०) पिंपळगावकवडा ११) भोयरेखुर्द 

१२) कौडेगांव १३) सोनेवाडी १४) पिंपळगांव १५) उजनी 
१६) भोपरेपठार 


१५) पारनेर 


१)चिचोली २) शेरी-कोलदरा ३) दरोडी ४) नांदुरपठार 
५) सावरगाव 8) कारेगांव ७ निखोल ८) पांडळी-दर्या 
९) जाधववाडी १०) शहाजापूर 


१६) पाथर्डी 


५) आलहणवाडी ६) मोहरी ७) करोडी ८) चिचंपूर-पांगुळ 


) 
) 
१)चेकेवाडी 2) माणिकदौंडी 3) पिरेवाडी ४ बोरसेवाडी 
) 
९) ढाकणवाडी 


पुणे विभाग 


| do. | ०. 


सांगली 


१७) खानापूर 


१)देवखिंडी २) रेणावी 3) वारुंबे ४ कुर्ली 4) पारे 


१८) कडेगांव 


१कोतवडे २) सोनसळे 3) सिरसगांव ४ सोनकिर 


१ १£ 


सातारा 


१९) माण 


१)कुळकजाई २) कळसकरवाडी 3) गाडेवाडी ४) शिंदी 
बुद्रुक ५) पाळवण ६) तोंडले |) उगळेवाडी ८) खंड्याची 
वाडी ९) मोगराळे १०) शिंगणापूर ११) भाडळी 

१२) SHASTA 93) कळपोंडी १४) विरळी 94) वळई 

१६) कुक्कडवाड १७) मखणे १८) काळेवाडी 

१९) दोरगेवाडी २०) किरकसाड २१) महिमानगड 

22) feast २३) पांढरवाडी २४ स्वरुपवानवाडी 

२५) उकिरडे २६) शिंदी बुद्रुक २७ se 


२०) फलटण 


१)सालपे 2) आदर्कीखुर्द 3) आळजापूर ४) केराळे 

4) वाघोझी ६) लाथवडा ७) मानेवाडी ८) झडकषाईवाडी 
९) वेलोशी १० उपलवे ११) दाववडी १२) मीरेवाडी 

१३) गिरवी १४) धुमाळवाडी १५) बेडकेवाडी 

१६) सासकळ १७) भाडळी खुर्दे १८) दुधेभावी १९) मीरदे 
२०) जावली २१) आद्रुड २२) कुरवाली बुद्रुक 


२१) कराड 


१मरळी 2) चोरजवाडी ३) कोरीवळे ४) बेलदरे 4) म्होप्रे 
६) भोळेवाडी ७) साकुडी ८) येणके ९) कोळे १०) कुसुर 
११) तुळसण १२) सवादे १३) लाटकेवाडी 

१४) हवेलीवाडी १५) म्हसोळी १६) शेवाळेवाडी 

१७) शेळकेवाडी १८) मनू १९) येवती २०) घराळवाडी 
२१) हणमंतवाडी २२) टाळगांव २३) येळगांव 


पृष्ठ २० पैकी १३ 


जिल्हा 


उपगट तालुका 


उपगट तालुक्यातील गावांची नावे 


३ 


a आ... 


२४) गोरेवाडी २५) गणेशवाडी २६) भरेवाडी 

२७) साळशिरमे २८) महारुगडेवाडी २९) जीती 

३०) अक्काईवाडी 39) कासारशिरभे ३२) निगडी 

33) घोलपवाडी ३४ किवळ ३५) खेडताईवाडी 

३६) मसूर ३७ हणबरवाडी ३८) वाण्याची वाडी 

३९) मालवाडी ४०) कांबीरवाडी ४१) शिरगांव ४२) सुळी 
४३) पाल ४४ हरपळवाडी ४५) रिसवड ४६) वरती 
साकुर्डी ४७ सांजूर ४८) तांबवे ४९) आरेवाडी 

५० गमेवाडी ५१ माळवाडी ५२) डोळेवाडी 

५३) पांढरवाडी ५४ आणे ५५) अंबवडे ५६) तारुख 

५७) वामन वाडी ५८) वानरवाडी ५९) उंडाळे 

भूरभूशी ६१) जखीनवाडी ६२) नांदलापूर 
वनवासमाची ६४) वसंतगड ६५) चरेगांव 
भवानपाडा ६७) शितलवाडी ६८) चिरवली 

पाचुंद Wo) कामथी ७१) वाघेरी ७२) करवडी 
हजारमाची ७४) वावरमाची ७५) वनवासमाची 
राजमाची ७७ टेंभू ७८) भयापूर ७९) कोरेगांव 
कार्वे ८१) वडगांव हवलेली ८२) शेणोली कालवडे 
घोगांव 


92) 
{e) 
2S Tre COCO कलक, (कले) पले रो कजर. Ta 


६३ 
&& 
&S 
93 
७६ 


(२ (३ 
eS 


औरंगाबाद विभाग 


१२. 


7 


22) सिल्लोड 


१)धनशिंगवाडी 2) बाभुळगांव 3) पोखरी ४) बाबरा 

५) मोमोनाबाद ६) लेहा ७ बोधेगांव बु. ८) अंधारी 

९) जातवा १०) उमरावती ११) घाटनांदा १२) परदेश्ीवाडी 
१३) चारनेर १४ थावडा १५) अंधारवाडी १६) केळगांव 
१७) सिरसाम १८) नातेगांव १९) घाटमखळ २०) हालदा 
२१) पिंपळदरी २२) मुखवार २३)वाघरा २४) रांजणी 

२५) अजिठा २६) अनाड २७ आमसरी २८) नारवी 

२९) वडाळी 


२३) खुलताबाद 


१)वडगांव 2) पाडळी 3) शिरोळ ४ सावरखेडा 4) लोणी 
६) बोडक |) खुलताबाद ८) धामणगांव ९) अबदुलापूर 
qo) निरगुही बु. 99) पिंपरी १२) जमालवाडी १३) म्हैसमाळ 
१४) शिरसमाळ १५) टाकळी खुर्द १६ आखतवाड 

१७) वेरुळ १८) मंत्रापूर १९) खुलताबाद २०)सराई 

29) बादलाबाई २२) नंद्रबाद 23) मापसाळा २४) LYS 
२५) शंकरपूरवाडी २६) साबुखेडा २७ खिर्डी २८) सोनखेडा 
२९) भटजी ३०) लामनगांव ३१) खेतेनापूर ३२) विरमगांव 


क ल, धट - कव की, 


२४) कन्नड 


१)तांदुळवाडी २) पेवली ३) मुंगसापूर ४) पेकडेवाडी 
५) कोंडवाडी ६) कल्याणी ७ वडनेर ८) अंबाला ९) आंबा 


पृष्ठ २० पैकी १४ 


जिल्हा 


उपगट तालुका 


उपगट तालुक्यातील गावांची नावे 


३ 


1४ 


qo) जामडी ११) रेळ 92) कुंजखेड १३) नांदगिरवाडी 

१४ हिवरुखेडा १५) वाडाळी १६) जैतखेडा १७) मालेगांव 
ढोकळ १८) भारंबा १९) मालेगांव लोखंडे २० मोहाडी 
२१) हस्ता २२) माहेगांव २३) देवूपूर २४) पळशी खुर्द 

२५) काळाबी मांजरा २६) गोर पिंपरी २८) सवखेडा बु. 

२९) पिंपरखेडा ३०) सफीयाबाद ३१) खडकी ३२) पिशोर 
33) खातखेडा ३४) वासडी ३५) निंभोरा ३६) उमरखेड 

३७) सावरगाव ३८) धामणी ३९) आंबेगाव ४०) मेहुण 

४१) हारोवाडी ४२) वडगाव ४३) GIS ४४) TART 

४५) बेलखेडा ४६) सोनवाडी ४७ शिवघाट ४८) चिमणापूर 
४९) नागापूर ५०) करंजखेड ५१) रेडळगांव ५२) नेवूपूर 

५३) घाटऱोंदा ५४ टाकळी अंतूर ५५) लोहगांव ५६) नायगांव 
५७) तपोवन ५८) कान्हेगांव ५९) हिवरा ६०) दुधमाळ 

६१) तळनेर ६२) वडोद ६३) मोहर्डा ६४ वजीर वाडी (मोहर्डा 
गावाखालील वाडी) 


24) फुलंब्री 


शिरोडी (बु.) २) नायगांव 3) कान्हेगाव ४ हिवरा 4) 
बाभुळगाव खु., ६) पोखरी ७ बाबरा ८) लेहा बाबरा ९) 
बोधेगाव बु., १०) जातवा. 


१३. 


२६) आष्टी 


१) देऊळगाव घाट, २)चिचवाडी, 3)आरणविहिर 
४)कारलेखुर्द ५) वेलतुरी ६) शोंडाळे ७) मसुबाची वाडी 
८) महिंद्र ९) पांग्रा १० पिंपरी (नजीक घाट) 


29) पाटोदा 


१) निरगुंडी २) वरझडी ३) रोहतवाडी ४) डोमरी 


२८) परळी 
(वैजनाथ) 


) 
१)सरफराजपूर 27 AS! ३)कन्हेवाडी ४)मोहा ५बोधेगाव 
६)सोनहिवरा ७)अस्वलंबा ८)वानटाकळी ९)दौनापूर 
१०)डाभो ११इदबवाडी १२)कनेरवाडी १३)भोपला 
१४देवाडा 


२९) केज 


१)तळनेरी २)नागझरी ३)जीवाचीवाडी ४)धाटेवाडी ५)तुळूची 
वाडी ६)कोरडयाची वाडी ७गौरवाडी ८)पराची वाडी 


३० बीड 


१)हिवरा-पहाडी २)बोरखेडी ३)वांगी ४कोल्हारवाडी 
५)अहेरवाडी ६)करझणी (9धनगरवाडी ८)चराटा 
९)मेंगळेवाडी १०)जाधववाडी ११)नागझरी 
१२)पाटोदा(बेलवंडी) १३)कचारवाडी १४खंडाळा 


39) आंबेजोगाई 


१)चिंचखंडी २)राक्षसवाडी ३)ममदापूर(परळी) ४एल्डा 
५)मांडवा(पठाण) ६)काळवटी(लमानतांडा) ७साकूड 
८)अंबळलवाडी 


३२) धारुर 


१चिखलबीड २)खडकी ३)टोकवाडी ४पिपळा ५मेदवाडी 
६)चोरांबा ७मोहा(जहागीर) ८)काटेवाडी ९भोगळवाडी 
१०मोहखेड ११आमला १२)कोयाड 


पृष्ठ २० पैकी १५ 


जिल्हा 


उपगट तालुका 


उपगट तालुक्यातील गावांची नावे 


३ 


iL. a Cd 


| ४. 


३३) हिंगोली 


१)नरसी २)लोहगाव ३)सावळी ४)पिंपळा ५७बोरजा ६जडगाव 
७)येळेगाव सा. ८)सुरेगाव ९)पिंपळखेड १०)देवाळा 
११)अंजनवाडा १२)सुकापूर १३)माथा १४)मुर्तीजापूर सावंगी 
१५) HSH पिंपरी १६)सिध्देश्वर १७दुधाळा १८)दुरचुना 
१९)वडचुना २०)आडोळ २१हनकदरी २२)खिल्लार 
२३)आमदरी २४)जामदया २५वैजापूर २६)खांबाळा 
२७)पळसी २८)नवलगव्हाण २९)भांडेगाव ३०)सावा 
३१जामटी खुर्द ३२)पांगरी ३३)बोराळा ३४)नांदुरा 34) HSH 
३६)हनवतखेड ३७ब्रम्हपुरी ३८)देऊळगाव जहागीर 
३९)जांभरून (बु.) ४०पारडी पोहकर ४१)कारेगाव ४२)रिधोरा 
४३)सेनगाव ४४)कोळसा ४५)सुकळी बु. ४६)सुकळी खु. 
४७शिंदेफळ ४८)धनगरवाडी ४९)साबलखेडा ५०)बाभूळगाव 
५१)गोरेगाव ५२)चोंडी खुर्द ५३)ब्राम्हणवाडी ५४)पिंपरी 
वायचाळ ५५बोरखडी ५६)एकंबा ५७खंडळा ५८)चिंचाळा 
५९)बेलुरा ६०)आडगाव ६१)देवठाणा ६२)फाळेगाव 
६३)कानखेडा बु. ६४कलबुर्गा ६५)वाठोना (प.वासीम) 
६६)चारठाण 


३४) कळमनुरी 


१)खेरडा २)धानापूर ३)धोतरा ४उमरखोजा ५)शिरसम खुर्द 
६)शिरसम बु. ७डिग्रस वाणी ८)पिंपळदरी ९)सांडस त. 
पिंपळदरी १०) सावरगाव हटकर ११)वराडी १२)खडकद बु. 
१३)खडकद खु. १४)महारी बु. १५)गारखेडा १६)महारी खु. 
१७)खरवड १८)मौजा १९)दुधेरी २०)चिंचोली २१)जोडतला 
२२)पेडगांव २३)डोंगी २४)नांदुसा २५)बोल्डावाडी 
२६)सालेगांव २७जांब २८)निमटोक २९)कावडा ३०)रिंदगी 
३१)माळधावंडा ३२)दांडेगाव ३३)रामेश्वर ३४विठ्ठलवाडी 
३५)पिंपरी खु. ३६)कानेगांव ३७फुटाणा ३८)दाभडी ३९)चुंचा 
४०)भाटेगाव 


१५. 


बुलढाणा 


३५) खामगांव 


१गिरोळ २)इसालवाडी ३)चिचखेडनाथ ४कवडगाव 
५)चिंचखेडबंड ६)रोंद्री DATS ८)बोथा ९)खेर्डी १०वाकी 
११)गारपेठ १२)गोराडी १३)थार १४)माटरगांव १५चिंचखेड 
१६)सारोळा १७)कोन्टी १८)वझर १९)पिंपरीधनगर 
२०लाखनवाडा खुर्द २१)फत्तेपूर २२)निमखेड 
२३)लाखनवाडा बुद्रुक २४)8हिवरेखेड २५)निरोड 


१६. 


अकोला 


३६) पातूर 


१)अंबाशी २)भानोसा ३)बेळतळ ४मलकापूर ५)भांकद 
कंदोली ६बडीआमराई ७बोडसा ८)खानापूर ९)काकडदरी 
१०)कोठारी बुद्रुक ११पासटल १२)कोसगांव १३)माळराजुरा 
१४)सावरखेड १५)चिंचखेड पातूर १६)ऱेकापूर १७कार्ला 
१८)चारमुळी १९)धरम २०)पांदुर्जा २१)सोनुना 


पृष्ठ २० पैकी १६ 


जिल्हा 


उपगट तालुका 


उपगट तालुक्यातील गावांची नावे 


३ 


PB 


२२चिखलवाव्हळ २३)चौंडी २४जांब २५चिंचखेड 
२६)गोळेगांव २७)आधारसावंगी २८)गावडगांव 
२९)सावरगांव 


| ७. 


यवतमाळ 


३७ पुसद 


१)पिंपळगांव २)हौसापूर ३)बामनवाडी ४काऱ्होळ ५)गहुळी 
६) चौंडी ७चिंचघाट ८)देवगव्हाण ९)बेळगव्हाण 
१०)जामनीधुंदी ११मोरगड १२)उडवी १३)पारवा 
१४)पांदुणी(खुर्द) १५)खटकोला १६)पन्हाळा 
१७)मांजरवजळा(खुर्द) १८)मांजरजवळा(बु.) १९)सावतमाळ 
२०)हनवंतखेड २१मारवाडी २२)अमृतनगर २३)धनसळ 
२४अनसळ २५)उपवनवाडी २६)रामपूरनगर २७)दुधगिरी 
२८)अनसिंग २९)जांबनाईकर ३०)शिळोना 


३८) उमरखेड 


१)दिडाळा २)पार्डी ३)पिरंजी ४गोविदपूर ५कुरळी ६)जाम 
७अकोली ८)साताळा ९)मसळग १०)पार्डी ११जेवळी 
१२)पिंपळगांव १३)बोडखा १४)पेंधा १५)उदापूर १६)सावरगांव 
१७)परोटी खुर्द १८)नानी १९)बोरी २०थेरडी २१)पवनाळा 
२२)सोनदाभी २३)येकंबा २४)मोरचंडी २५)कोसंबी 
२६)चिखली २७)रोमपूर २८)बोरगांव २९)डोंगर गांव 
३०धडोली ३१)सोईर ३२)नवेलालपूर ३३)दिग्रस ३४)काओऔ 
34) कवठा ३६)दहेली ३७धानोरा ३८)शिवाजीनगर 
३९)जवराळा Yo) उमरी ४१)कसोली ४२)सेवाळालनगर 
४३)वडगांव ४४दामसरी ४५)थार बु. ४६)सेंरंडी ४७दरारी 
४८)मधुरानगर 


पृष्ठ २० पैकी १७ 


शासन निर्णय क्र.मापदंड २०१७/(४५२/२०१७)/लपा-२, दिनांक १३ जुले, २०१८ चे सहपत्र 


परिशिष्ट-२ 
अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील तालुक्यांची यादी 


तालुका 


३ 


नाशिक 


Cc Ww A -5 


. चांदवड 

. नांदगाव 

, कळवण 

. बागलाण 

. दिंडोरी (अंशत?) 
. सिन्नर अंशत) 

. येवला अंशत) 
. मालेगाव (अंशत) 
. निफाड (अंत) 


. इगतपुरी (अंशत) 
. नाशिक (अंशत) 


साक्री 


. सिंदखेडा 


धुळे 
नंदुरबार 


जळगांव 


Cc 
es 


C AV A OO] 9८ AW LA -O 


. चाळीसगांव (अंशत) 
. भडगांव (अंठत) 

. पारोळा (अंशत) 

., एरंडेल (अंशतः) 


. एदलाबाद (अंशत) 


. अमळनेर अंशत) 


पाचोरा (अंशत) 


अहमदनगर 


अकोले (अंशत) 
पाथर्डी 


. पारनेर 
. अहमदनगर 


. जामखेड 

. ait 

. संगमनेर (अंशत) 
. श्रीगोंदा (अंशत) 


कोपरगाव (अंशत) 


१०. श्रीरामपूर (अंशतः) 
११. नेवासा (अंशत) 
१२. राहुरी 


पृष्ठ २० पैकी १८ 


तालुका 


93. 


कर्जत 


जिल्हा 


तालुका 


०७८ ww AD -0 


Cc 
es 


शिरुर (अंशत) 
दौंड (अंशात: 
बारामती (अंशत) 
इंदापूर (अंशात) 
पुरंदर (अंडात) 
खेड (अंशत; 
आंबेगाव (अंशत) 


. जुन्नर (अंशत) 


हवेली (अंशत) 


सोलापूर 


C WwW A -09)। ><0 Ke SG & 


ie कि 


करमाळा 

मोहोळ 

माढा 

पंढरपुर (अंशत) 
माळशिरस(अंठात? 
सांगोला (अंशत) 


७. मंगळवेढा (अंशतः) 
८. अक्कलकोट (अंशतः 
९. उत्तर सोलापूर 


१०, 
१: 


दक्षिण सोलापूर 
बार्शी 


सातारा 


१. माण 
२. खटाव 
3. खंडाळा (अंठत) 


. फलटण अंशत) 
. कोरेगाव (अंशत) 


सांगली 


१. जत 
२. खानापूर (अंशतः) 
३. आटपाडी 


. कवठे महांकाळ 


तासगांव (अंशतः) 
मिरज (अंशत) 


औरंगाबाद 


वेजापूर 
गंगापूर 
कन्नड 
पैठण 
खुलताबाद 


पृष्ठ २० पैकी १९ 


तालुका 


३ 


६. औरंगाबाद 


१. अंबड (अंशतः) / घनसावंगी 


तालुका 


०७८ WwW AD -5 


बीड 

आष्टी 
पाटोदा 
गेवराई 
माजलगाव 
केज (अंशत) 
धारुर 


१२ 


उस्मानाबाद 


भूम 
परंडा 
उस्मानाबाद(अंठतः) 
तुळजापुर 

कळंब (अंशत) 


१३ 


लातूर 


अहमदपूर / चाकूर 


१४ 


बुलढाणा 


. मोताळा 
. खामगांव (अंशात) 


पृष्ठ २० पैकी २० 


